जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या 
दि.०१/०१/२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे 
शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र हसन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकजिपअ-२०२०/प्र.क्र.१२/आस्था-४ ( भाग-१) 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- 30 मार्च, २०२२ 


संदर्भ:- १) शासन परिपत्रक क्रमांकः'जिपअ-२०२०/प्र.क्र.१२/आस्था-४ ( भाग-१) ,दिनांक ०८ मार्च, २०२२ 
२) श्री.एस.आर.मंठेकर यांचे पत्र दिनांक २३-३-२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त ) या संवर्गातील कनिष्ठ 
अभियंत्यांची दिनांक १.१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली 
आहे. 
२. सदर यादीमध्ये श्री.एस.आर.मंथेकर, कनिष्ठ अभियंता यांची सेवाजेष्ठता अनु.क्रमांक ७०३ वर निश्चित 
करण्यात आली आहे. परंतू सदर सेवा जेष्ठता निश्चित करताना त्यांची अनुक्रमांक ९६५ वर असलेली सेवाजेष्ठतेची 
नोंद रद्द करण्याचे राहून गेले होते. 
३. तरी त्यांची अनुक्रमांक ९६५ वरील नोंद रद्द करण्यात येत असून त्यांची a HATH ७०३ वरील नोंद अंतिम 
करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०३३०१६०८५५५६२० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by Ravindra Ishwar Giri 


व Di 
Ravi nd ra Is hwar DN: CN = Ravindra Ishwar Girl, C= IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
G ता OU = Rural Development Department 
| rl Date: 2022.03.30 16:12:24 +05'30' 


(र.ई.गिरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


सोबत :- अनु.क्र.७०३ वरील सुधारित नोंद प्रपत्र 


प्रत, 

१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दडानास आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय 
AYA HS शासनास सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 
निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४). 


व 


जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (बांधकाम) संवर्गातील जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ अभियंत्यांची दि. 09.09.2020 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची ( भाग-२) 


aa नियमित व्यावसायिक 
अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जन्म दिनांक शैक्षणिक पात्रता । नियुक्तीचा प्रवर्ग अर्हता परीक्षा शेरा 
परिषद वाय 
दिनांक उत्तीर्ण-सुट 
[a] २ ३ [=] ५ द [Ls] ८ ९ 
दिव्यांग 
प्रमाणपत्र 
दिल्याचा 
७०३ _श्री.एस.आर.मंथेकर णा ०५-०४-१९६९ डीसीई ३०-११-१९९० | खुला उत्तीर्ण दिनांक ३- 
११-१९९०, 
दिव्यांग 
अस्थीव्यंग-क 


पृष्ठ 4 पैकी 4 


